महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम 
प्रसिद्धीसाठी वृत्तपत्राच्या बातमीदारांना पुरस्कार - 
(सन २००८-०९) 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.तंमुगा १००९/प्र.क्र.३६/२००९/पोल-१५, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक: १९ ऑगस्ट, २००९. 


वाचा :- १) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्र.तंमुगा-१००८/सीआर-४३/२००८/पोल-१५, 
दिनांक १४.८.२००८. 


शासन निर्णय :- गावातील तंटे गावपातळीवरच सामोपचाराने मिटविले जावेत आणि भविष्यात तंटे निर्माण 
होणार नाहीत या दृष्टीने लोकसहभागातून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंमलात आणून शांततापूर्ण, रचनात्मक 
समाजाची जडण-घडण व्हावी व त्यातून लोकांनी स्थायी विकासाच्या मार्गावरुन वाटचाल करावी अशा व्यापक 
उद्देशाने दिनांक १५ ऑगस्ट, २००७ पासून राज्यात "महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम" सुरु करण्यात आली 
आहे. कोणत्याही समाजात स्थायी व समतोल विकास साधावयाचा असेल, तर सामाजिक शांतता व सुरक्षितता 
असणे नितांत आवश्यक असते. सकारात्मक पत्रकारितेचा भाग म्हणून हा विचार, प्रसार माध्यमे 
जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. त्यादृष्टीने महात्मा गांधी तंटामुक्‍त 
गाव मोहीम प्रभावी व यशस्वीरीत्या राबविण्यामध्ये पूरक व प्रबोधनात्मक बातम्यांच्या माध्यमातून मोहिमेला 
वस्तुनिष्ठ प्रसिद्धी देणाऱ्या वृत्तपत्रांच्या बातमीदारांना पुढीलप्रमाणे जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर, प्रत्येक 
स्तरावर तीन याप्रमाणे पुरस्कार देण्याची तरतूद दिनांक १४.८.२००८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद-१५ मध्ये 
करण्यात आली आहे. जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावरील पुरस्कारासाठी उमेदवारांची निवड करण्याकरिता गठित 
समित्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रवेशिकांचे परीक्षण करुन जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावरील उमेदवारांची 
निवड निश्‍चित केली आहे. त्यानुसार सन २००८-०९ या मोहिम अंमलबजावणीच्या दुसऱया वर्षातील, वृत्तपत्रांच्या 
बातमीदारांचे पुरस्कार खालीलप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहेत:- 


राज्यस्तरीय पुरस्कार 

अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरूप | aH | 

९ श्री. संदिप रायपूरे, चंद्रपूर प्रथम पुरस्कार २,५०,०००/- 
२ श्री. अरुण देशमुख, सातारा द्वितीय पुरस्कार १,५०,०००/- 
३ श्री. हर्षनंदन वाघ, बुलढाणा तृतीय पुरस्कार १,००,०००/- 

विभागस्तरीय पुरस्कार 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप | aR 
कोकण विभाग 

९ श्री. संजय रमाकांत मालवणकर , सिंधुदूर्ग प्रथम पुरस्कार १,००,०००/- 
२ श्री. जितेंद्र दत्तात्रय पराडकर, रत्नागिरी द्वितीय पुरस्कार ७५,०००/- 
३ श्री. मजिद इस्माईल हाजिते ,रायगड तृतीय पुरस्कार ५०,०००/- 


C:\Documents and Settings\Home\Desktop\MG9GR Reward for Reporters 18082009 _final.lwp 1 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप | रक्क्म | 
नाशिक विभाग 

९ श्री. अविनाश चिंतामण पाटील, नाशिक प्रथम पुरस्कार १,००,०००/- 

२ श्री. संतोष भिमराव नेरकर, धुळे द्वितीय पुरस्कार ७५,०००/- 

३ श्री. उमेश हनुमंतराव देसले, नंदूरबार तृतीय पुरस्कार ५०,०००/- 

पुणे विभाग 

१ श्री. गजेंद्र प्रभाकर बडे, पुणे प्रथम पुरस्कार 3,00,000/- 

श्री. विजयकुमार (नंदू) सदाशिव गुरव, सांगली | द्वितीय पुरस्कार ७५,०००/- 

३ श्री. चंद्रकांत मिराखोरे , सोलापूर तृतीय पुरस्कार ५०,०००/- 

औरंगाबाद विभाग 

९ श्री. राम प्रभु जेवरे, लातूर प्रथम पुरस्कार 3,00,000/- 

२ श्री. संदीप श्रीराम बेदरे, बीड द्वितीय पुरस्कार ७५,०००/- 

३ श्री. रणजित बाहुबली दुरुगकर, उस्मानाबाद । तृतीय पुरस्कार ५०,०००/- 

अमरावती विभाग 
९ श्री. सुनील काकडे, वाशिम प्रथम पुरस्कार १,००,०००/- 
नागपूर विभाग 

९ प्रा. श्री. नामदेव हटवार, गोंदिया प्रथम पुरस्कार १,००,०००/- 

२ श्री. नरेश रहिले द्वितीय पुरस्कार ७५,०००/- 

३ श्री. नंदकिशोर काथवटे तृतीय पुरस्कार ५०,०००/- 

जिल्हास्तरीय पुरस्कार 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप | रक्क्म | 

रायगड 

१ श्री. सलिम मुबारक शेख प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

२ श्री. सचिन मयेकर द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
रत्नागिरी 

१ श्री. शिवाजी नामदेव गोरे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

र श्री. रमाकांत सोमकांत पंगेरकर द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 

३ श्री. राजेश शामराव शेळके तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
सिंधुदुर्ग 

3 श्री. संदीप गावडे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

२ श्री. विनोद दळवी द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 

३ श्री. भरत सातोस्कर तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
नाशिक 

१ श्री. चंद्रशेखर गोसावी प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

२ श्री. प्रमोद सांवत द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 

3 श्री. हितेंद्र शहा तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 

धुळे 

१ श्री. नीलेश कमलाकर भंडारी प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

२ श्री. संतोष नानाभाऊ पाटील द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
नंदुरबार 

१ श्री. रविंद्र माधव मोराणकर प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

२ श्री. रमेश पुना पाटील द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप | we | 
अहमदनगर 
१ श्री. बाळासाहेब बोठे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री. कैलास ढोले द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
३ श्री. गोरक्षनाथ बांदल तृतीय पुरस्कार 0,000/- 
पुणे 
१ श्री. प्रकाश भोइटे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
R श्री. अमोल उमाकांत कुटे द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
सोलापूर 
१ श्री. राजकुमार दशरथ सारोळे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री. प्रशांत वसंतराव माने द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
३ श्री. मारुती दशरथ बावडे तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
कोल्हापूर 
१ श्री. आप्पासाहेब लिंगाप्पा माळी प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री. आप्पासाहेब बळवंत पाटील द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
३ श्री. संभाजी मनोहर गंडमाळे तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
परभणी 
१ श्री. विनोद वसंतराव कापसीकर प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
हिंगोली 
१ श्री. प्रकाश त्र्यंबकराव इंगोले प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री. शेख इलियास शेख अब्दुल द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
बीड 
९ श्री. मुकुंद कुलकर्णी प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
R श्री. भास्कर चोपडे द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
३ श्री. बालाजी तोंडे तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
नांदेड 
१ श्री. राजेश शंकरराव गंगमवार प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
उस्मानाबाद 
१ श्री. अमोल ज्ञानदेव माने प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
R श्री. मल्लिकार्जुन दशरथ सोनवणे द्वितीय पुरस्कार 3,000/- 
eng 
१ श्री. अशोक चिंचोले प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
अमरावती 
१ श्री. मिलींद काशीनाथ गायधने प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री. शरद वसंतराव गढीकर द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
RTS 
१ श्री. प्रकाश लामणे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री. सत्यपाल घाटे द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
३ श्री. मंगेश पारटकर तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
बुलढाणा 
९ श्री. संजय तांबोळे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
अकोला 
१ श्री. मोहमत शब्बीर मो. याकूब प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री. रामराव महादेवराव वानरे द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 


C:\Documents and Settings\Home\Desktop\MG9GR Reward for Reporters 18082009 _final.lwp 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप | रक्क्म | 

वाशिम 

९ श्री. नागेश धोपे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

R श्री. नीलेश सोमाणी द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 

वर्धा 

१ श्री. सुरेश दिगंबरराव बद्रे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

२ सौ. एम. एस. गावंडे द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 

३ श्री. ओमप्रकाश अग्रवाल तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
भंडारा 

१ श्री. चेतन मुकुंदराव भैरम प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

२ श्री. प्रल्हाद हुमणे द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 

३ श्री. किशोर गडकरी तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
गोंदिया 

१ श्री. कपिल केकला प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

२ श्री. ओ.बी. डोंगरवार द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 

३ प्रा. श्री. एच. एच. पारधी तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
चंद्रपूर 

१ प्रा. श्री. गुलाब माकडे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

२ श्री. नागराज मेश्राम द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 

३ श्री. अरुणकुमार सहाय तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 

५. जिल्हा, विभाग व राज्यस्तर या प्रत्येक स्तरावर ३ याप्रमाणे वृत्तपत्राच्या बातमीदारांची पुरस्कारासाठी 


निवड करावयाची असली तरी ज्या जिल्हयात कमी प्रवेशिका आल्या किंवा पुरस्कारासाठी विहित पुरस्करांपेक्षा 
कमी उमेदवार पात्र ठरले त्या जिल्ह्यात संबंधित समितीकडून करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या निवडीप्रमाणे पात्र 
उमेदवाराइतके पुरस्कार घोषित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा 


संकेतांक २००९०८२११४२१०८००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


>> 


( मा.आ.गुटटे ) 


अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 
मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व प्रशासकीय विभागांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
(आपल्या विभागातील पारितोषिक पात्र उमेदवारास शासन निर्णयाची प्रत उपलब्ध करुन द्यावी.) 
सर्व परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक. 
सर्व जिल्हाधिकारी. 
(आपल्या जिल्हयातील पारितोषिक पात्र उमेदवारास शासन निर्णयाची प्रत उपलब्ध करुन द्यावी.) 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
सर्व पोलीस अधीक्षक. 
श्री. संदीप रायपुरे, ग्रामपंचायत समोर, मेन रोड, गोंडपिपरी, ता. गोंडपिंपरी, जि. चंद्रपूर 
श्री. अरुण देशमुख, मु.पो.ता. खटाव, जिल्हा-सातारा 
श्री. हर्षनंदन वाघ, माऊली सदन, सरस्वतीनगर, जिल्हा- बुलढाणा 
सर्व उप विभागीय अधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत) 
सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी (पोलीस अधीक्षक यांचे मार्फत) 
सर्व गटविकास अधिकारी 
सर्व तहसीलदार 
सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी 
निवड नस्ती, पोल १५. 


C:\Documents and Settings\Home\Desktop\MG9GR Reward for Reporters 18082009 _final.lwp 


